मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ 
आशियाई विकास बँक (ADB) अर्थसहाय्य 
अंतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यातील रस्त्यांची 
दर्जोन्नती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायोी-२०२३/प्र.क्र २४३/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: ८ मार्च, २०२३ 


वाचा : 

१) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, 
दिनांक २८ ऑक्टोबर, २०१५. 

२) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, 
दिनांक ०६ जानेवारी, २०२२. 

३) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, 
दिनांक २१ एप्रिल, २०२२. 

४) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, 
दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२२. 

५) शासन पत्र, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.४६९/बांधकाम-४, 
दिनांक २० ऑक्टोबर, २०२२. 

६) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/३३९/२०२३, दिनांक २३ जानेवारी २०२३ 


शासन निर्णय : 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ आशियाई विकास बँक (ADB) 
अर्थसहाय्य अंतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्या किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२४३/बांधकाम-४ 


कामाची ५ वर्षे 
कामाची नियमित 
अ.क्र. ताळुका | पॅकेज क्र. रस्त्याचे नाव a ISIE दयमाळ 
(कि.मी) रक्‍्कम(रु. | दुरुस्ती अंदाजी 
लक्ष) त रकक्‍्कम(रु. 
लक्ष) 
प्रजिमा-३२ (सोनुली 
बुज) ते चिखलगाव 
ADB- (तालुका बार्डर 
पि नागभिड CHA सिंदेवाही) 1१-०८ ८.२८० ७४२.८८ ४७.५९ 
(॥0-०१ VR 
920,926,938, 983 
ODR 924 
खांबाळा ते कोकेवाडा 
२ पेठ रस्ता MRL-0¢ ४.९१० ३१६.०७ २०.१७ 
ADB- VR 904 
चिमूर । CHA(I)- । राष्ट्रीय महामार्ग-३५३ 
३ ति त ४.३३० | ३३२.७१ २१.२८ 
LR-30 VR २५,२६ 
राष्ट्रीय मार्ग-३४७ ए 
ADB- येन्सा ते वांद्रा 
a वरोरा CHA इजिमा-०४ पाचगाव | 99.990 8219.09 ६९.७० 
(॥)-२ रस्ता, TR-o8 ODR 
०९ 
प्रजिमा-०३ चक 
त वा कवडापूर ते सुमठाणा तल त deg 
केम रस्ता, TR-03 
ADB- 
त. ODR 09 VR १०८ 
a रामा-३७१ मुधोली ते 
क. प्रजिमा-५३ घोसरी 
६ भद्रावती a 4.00 898.20 २९.०४ 
, MRL-0§ VR 
७२ 
प्रजिमा-०९ 
ADB- 
oe वरोरा CHA ete निवशाळा १०.०४० ८९६.९९ ६२.७९ 
ne जामणी बुज रस्ता, 
TR-08 ODR - 93 
राष्ट्रीय महामार्ग-३५३ 
ह राजुरा ADB- | af चंदनवाही ते रामा- पता ह ee 
CHA ३१७ भेंडवी रस्ता, 
(0-५ TR-98 VR २३ 
९ जिवती माथाडी ते सोरेकसा ८.२२० ७०२.६२ ४९.१८ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२४३/बांधकाम-४ 


कामाची ५ वर्षे 
कामाची नियमित 
अ.क्र. ताळुका | पॅकेज क्र. रस्त्याचे नाव a ISIE दयमाळ 
(कि.मी) रक्‍्कम(रु. | दुरुस्ती अंदाजी 
लक्ष) त रकक्‍्कम(रु. 
लक्ष 
रस्ता, TR-o8 VR 
२२ 
शा. राष्ट्रीय महामार्ग-३५३ 
ति कोरपना CHA sas पुतीन १०.०५० ९४०.७१ ६५.८५ 
cise धनकदेवी रस्ता, TR- 
०५ ODR १३९ 
प्ररामा-१४ (नागाळा) 
oe १ चंद्रपूर ते धानोरा रस्ता, ४.६०० ४२०.६२ २६.८४ 
MRL-04 VR ७० 
प्रजिमा-१०९ ते 
१२ पोंभुर्णा फुटाणा रस्ता, LR- १.०१० ७०.८७ ४.५४ 
of VR ५८ 
प्ररामा-०९ ते 
ADB- 
१३ ren ठाणेवासना रस्ता, १.१०० ६४.४४ ४.०२ 
is LR-04 VR ४२ 
प्रजिमा-२३ (हळदी) ते 
कि मुल विरई रस्ता, LR-04 | ४.४८२ ४५३.७५ २९.१५ 
VR ४८ 
प्रजिमा-५४ (चक 
१५ पोंभुर्णा क या ae २.५१० २६१.११ १६.७८ 
LR-92 VR ३४ 
प्रजिमा-१०१ 
(विद्यानगर) मरार 
१६ ब्रम्हपूरी मेंढा ते चांदली रस्ता, | ५.०२० ३५५.९६ २२.७७ 
MRL-99 VR 
82,83, 984,248 
ADB- 
राष्ट्रीय महामार्ग-९३० 
09-॥॥॥)-८ 
वि ७ सावली (हिरापुरी ते विरयल ५.४३५ ४२२.६९ २९.५८ 
टोला रस्ता, 11-०८ 
VR ३९ 
प्ररामा-०९ (तळोधी) ते 
ADB- प्ररामा-०९ (तालुका 
१८ नागभिड CHA बॉर्डर सिंदेवाही) १०.८०० ८८९.७१ 49.08 
(I)-8 रस्ता, TR-09 VR 
229, 2319 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२४३/बांधकाम-४ 


कामाची ५ वर्षे 

कामाची नियमित 

अ.क्र तालुका | पॅकेज क्र रस्त्याचे नाव लांबी अंदाजीत देखभाल व 
शड % (कि.मी) रक्‍्कम(रु. | दुरुस्ती अंदाजी 
लक्ष) त रक्‍्कम(रु. 

लक्ष) 

गोंडपिपरी | = CHA इजिमा-६३ (राळापेठ) १०.२४० ७४७.४७ ४९.०० 

रस्ता, 1२-०८ ODR 
(॥)-१० 
४७ 
एकूण १९ कामे १२८.०४२ | १०६५६.२४ | ७१९.१७ 


. सदर कामे ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्राम विकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 

. मुख्य अभियंता (प्र. मं. ग्रा. स. यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र. मं. ग्रा. स. यो.) व 
संबंधित कार्यकारी अभियंता (प्र. मं. ग्रा. स. यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग 
क्रमांक ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच, शासन परिपत्रक 
क्र. मुग्रायो-२०१९/प्र.क्र.७३/बांधकाम-४ दिनांक २२ जानेवारी, २०१९ अन्वये दिलेल्या 
अधिकारानुसार प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 
संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र. मं. ग्रा. स. यो.) यांनी रस्त्याचे cola करण्यासाठी ई - 
CORT करुनच कार्यारंभ आदेशा देण्यात यावेत. 


. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 

करण्यात यावी. 

) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व 
Hydraulic Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 

i) सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा 
करुन घ्यावी. खाजगी जमीन अथवा वन विभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक 
असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु नयेत, याबाबत पुन:श्च खात्री करण्यात 
यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२४३/बांधकाम-४ 


॥) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जल विद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाडशयाखाली जाण्याची शक्यता नाही किंवा अशा 
प्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

iy) अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलळकाची तरतुद 
केलेली असावी. 

Vv) प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन / दर / दर पृथ:करण/ 
रक्‍्कम/दर पृथ:करणातीळल गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य 
आहे. या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

vi) तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी 
तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

५) सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

vii) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 
संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

ix) सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासुन १५ 
कि.मी. त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम SSAA तपासणी करुन दरपृथ:करणामध्ये 
त्यानुसार तरतुद केले बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही 
संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ अभियंत्याची राहील. 


०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूळ यावरील भांडवली 
खर्च ०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०२)बाह्य सहाय्यित प्रकल्प (०२) 
(०१) आशियाई विकास बँक सहाय्यित ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत सुविधा प्रकल्प (बाहय हिस्सा 
७० %) (कार्यक्रम) ५३ मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ ५२९८”तसेच “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, 
मार्ग व पूळ यावरील भांडवली खर्च ०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (02) 
बाहय सहाय्यित प्रकल्प (०२) (०२) आशियाई विकास बँक सहाय्यित ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत 
सुविधा प्रकल्प (राज्य हिस्सा ३० %) (कार्यक्रम)” ५३ मोठी बांधकामे सी. आर. सी- ५०५४ ५३०४ या 
लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२४३/बांधकाम-४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥१98.9०/न या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०८११२६४३५९२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.03.10 10:41:55 +05'30' 


(प्र. वि. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 

अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. 

खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 

मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, नागपूर विभाग, 

नागपूर. 

९) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था,जिल्हा 
चंद्रपूर. 

१०) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. 

११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चंद्रपूर. 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर. 

१३) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र 
राज्य. 

१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


